उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक 
१/४/१९९५ ते ३१/१२/२००० या कालावधीची 
अंतिम ज्येष्ठता सूचीमधील सुधारणा... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०१८/प्र.क्र.२७/आस्थापना-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : १ जानेवारी, २०१९. 
वाचा : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक, क्रमांक- ज्येष्ठता-२०१२/प्र.क्र.२९/आस्थापना-१ 
दिनांक २७.१.२०१४. 
शुध्दीपत्रक :- 
उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक १.४.१९९५ ते ३१.१२.२००० या कालावधीची अंतिम 
ज्येष्ठता सूची सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्रमांक- ज्येष्ठता-२०१२/प्र.क्र.२९/आस्थापना-१ दिनांक 
२७.१.२०१४ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठतासूचीमधीलळ ज्येष्ठता क्रमांक २५५ येथे 
श्री.एन.डी.भोसले यांचे नाव समाविष्ट आहे. श्री.भोसले यांच्या जात प्रवर्गाबाबत व जन्मदिनांकाबाबत 
खालीलप्रमाणे सुधारित नोंद घेण्यात येत आहे. 


ज्ये. | नाव जात । जन्म नियुक्ती | नियुक्ती | ज्येष्ठता सेवा शैक्षणिक | अभिप्राय 
क्र wet । दिनांक दिनांक चामार्ग |। दिनांक/ निवृत्तीचा । अर्हता 
ज्येष्ठतेचा दिनांक 
मानीव 
दिनांक 
२५५ | एन.डी.भोसळे । खुला | १.६.१९६३ ।२८.८.२००५ पदोन्नती | २८.८.२००० ३०.५.२०२१| बी.ई. | १) जात प्रवर्गाबाबत 
/अ. ने खुला/अ.जा. अशी 
जा. सुधारित नोंद 
घेण्यात येत आहे. 
२)जन्मदिनांक 
१.७.१९६३ ऐवजी 
दि.१.६.१९६३ अशी 
सुधारित करण्यात 
येत आहे. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०१०११६०२००९५१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Vikram Nivrutti Dhamal 


(वि.नि.ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१) मा.प्रधान सचिव (सा.बां.)यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०१८/प्र.क्र.२७/आस्थापना-१ 


२) सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

3) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 

५) श्री.एन.डी.भोसले, उपविभागीय अभियंता, जिल्हा परिषद (बां) बार्शी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा 
परिषद, सोलापूर यांच्यामार्फत) 

६) कक्ष अधिकारी -संगणक कक्ष/ आस्था-३/सेवा-२ 

७) निवडनस्ती-आस्थापना-१ 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


